मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेश्ानूसार नागपूर जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीसाठी 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश 
श्री. जे.एन.पटेळ यांना मानधन व इतर भत्ते अदा 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिमस ०६१७/प्र.क्र.१२६/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२२ 

संदर्भ: १ स.प.व व.वि. शा.नि. क्र.जिमस०६१७/प्र.क्र.१२६/२-स, दि.१३ जुले,२०१७. 

२) जनहित याचिका क्र.२५/२०१४ याचिकेअंतर्गत दाखल सिव्हील अर्ज क्र.२०२१/४६५ 

बाबत मा.उच्च न्यायालयाचे निर्देश दि.१३.०७.२०२२ 
३) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र/विसनि/अवरि/२५/२०१४/नगापूर जिमस/क.८८ चौकशी/२७५३/२०२२, दि.०१.०८.२०२२ 

प्रस्तावना :- 

जनहित याचिका क्र.२५/२०१४ बाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या 
दि.०५.०५.२०१७ रोजीच्या निर्देशानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीसाठी श्री.एस.डी. मोहोड, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 
यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

तथापि, सदर याचिकेअंतर्गत दाखल सिव्हील अर्ज क्र.२०२१/४६५ बाबत मा. उच्च न्यायालयाने 
दि.१३.०७.२०२२ रोजी पारीत केलेल्या आदेशानूसार विभागीय सहनिबंधक, नागपूर यांनी नागपूर जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूर या बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारा संदर्भात कलम ८८ अंतर्गत चौकशी जलद 
गतीने करण्याकरीता श्री.एस.डी. मोहोड, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांचे ऐवजी मा.उच्च न्यायालय 
(प.बंगाल) चे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री. जे.एन.पटेल यांची नियुक्‍ती केली आहे. 

त्यानूसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ दि.०१.०८.२०२२ च्या 
पत्रान्वये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री. जे.एन.पटेल यांना चौकशीच्या कामकाजासंबंधी प्राधिकृत अधिकारी 
म्हणून मानधन व इतर भत्ते अदा करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानूसार चौकशीच्या 
कामकाजासंबंधी मानधन व इतर भत्ते अदा करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

जनहित याचिका क्र.२५/२०१४ अंतर्ग दाखल सिव्हील अर्ज क्र.२०२१/४६५ मध्ये 
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दि.१३.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशानूसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीसाठी मा.उच्च न्यायालयाचे 
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री. जे.एन.पटेल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिमस ०६१७/प्र.क्र.१२६/२-स 


प्रत, 


-O 


Sof SOY 


२. 


श्री. जे. एन. पटेल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती व त्यासंदर्भातील मानधन व इतर 


भत्त्यांच्या खर्चाबाबत खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


vi) 


vii) 


प्राधिकृत अधिकारी यांना चौकशीच्या कामकाजासाठी रुपये 9,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
फक्त) प्रती दिवस इतके मानधन अनुज्ञेय राहील. 

प्राधिकृत अधिकारी यांना मुंबई ते नागपूर व नागपूर ते मुंबई विमान प्रवास भाडे अनुज्ञेय राहील. 
चौकशीच्या कामकाजाकरीता प्राधिकृत अधिकारी यांना वाहन व्यवस्था अनुज्ञेय राहील. 

प्राधिकृत अधिकारी यांना निवासाची व्यवस्था अनुज्ञेय राहील. याबाबत प्राधिकृत अधिकारी यांच्या 
सोईनूसार निवास व्यवस्था करण्यात यावी. 

प्राधिकृत अधिकारी यांच्या मागणी प्रमाणे आवश्‍यक लेखन सामग्री, इंटरनेट सुविधेसह संगणक, 
प्रिंटर्स, स्कॅनर, दुरध्वनी व अनुषंगिक व्यवस्था बँकेमार्फत करण्यात यावी. 

सद्यस्थितीत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने चौकशीच्या कामकाजासाठी लागणारा निधी 
वेळोवेळी उपलब्ध करुन द्यावा व चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर चौकशीअंती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम ८८ (२) अन्वये चौकशी खर्च वसूल करण्यात यावा व बँकेने केलेल्या 
खर्चापोटी बँकेत जमा करावा. 

प्राधिकृत अधिकारी यांना चौकशीमध्ये सहाय्य करण्यासाठी श्रीमती ज्योती वजानी, अधिवक्ता यांची 
सहायक म्हणून नेमणूक करण्यात यावी. त्यांच्या कामकाजाच्या अटी/शर्ती व मानधनाबाबत स्वतंत्र 
आदेश निर्गमित करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८०३१८०९४१७३०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by SUNIL LAXMANRAO KATHOLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=28a37fe1 ff3e4e025e69525 1dc7073be0c55927dfde244002 
496777c190c146, 10१९400032, 


1 pe , st= 
KAT H O L E serialNumber=D2CB6E9BA02DFC9C368A0DFE373A6877AD6CAD79. 
F1363D85E0435EA61D33C752, cn=SUNIL LAXMANRAO KATHOLE 


Date: 2022.08.03 18:15:42 +05'30 


(सु. ल. काठोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. जे. एन. पटेल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मा.उच्च न्यायालय (प.बंगाल) (विभागीय सहकारी संस्था, 
नागपूर विभाग, नागपूर मार्फत) 

मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय,मुंबई, खंडपीठ नागपूर 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रशासक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर 

निवडनस्ती (कार्यासन-२स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


